सन २०१८-१९ च्या टंचाई कालावधीत ग्रामीण 
तसेच नागरी भागात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई 
निवारणार्थ घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांवरील 
खर्च भागविण्यासाठी अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. (आर्थिक वर्ष २०१९-२०) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र. १३१/पापु-१४ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: ०२ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई १०९९/प्र.क्र.१२/पापु-१४, 
दिनांक ३ फेब्रुवारी, १९९९. 

२) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई २००८/प्र.क्र.१४९/पापु-१४, 
दिनांक २१ ऑगस्ट, २००९ 

३) शासन परिपत्रक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र. १९१/पापु-१४, 
दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१८ 

४) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्रमांक: पाणीटंचाई/अनुदान मागणी/५४८/२०१९, 
दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१९ 

५) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांचे पत्र क्रमांकः निधीमा/२०१९/प्र.क्र.०४/तामे २३(३)/१३७१८, 
दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०१९ 

६) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांचे पत्र क्रमांक: जा.क्र. २०१९/महसूल/पाटं/कावि, 
दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ 

७) विभागीय आयुक्त, अमरावती यांचे पत्र क्रमांक: विकास/अका/कावि/१३६३/१९, 
दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०१९ 

८) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक: विशा/शा.अ.१/सीआर-०५/२०१८, 
दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१९ 

९) संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचे पत्र क्रमांक : मजीप्रा/वित्त.२/निधी/१५३, 
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ 

१०) जिल्हाधिकारी, ठाणे यांचे पत्र क्रमांक : सामान्य/क-४/टे-२/टंचाई/कावि/१०/२०१९, 
दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०१९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र.१३१ /पापु-१४ 


११) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी, ससाशा/कार्या-२/निधी मागणी/२०१९, दिनांक १०.१०.२०१९ 

१२)शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग विभाग क्रमांक: एससीवाय-०६/२०१९/प्र.क्र.४०/म-११, 
दिनांक १९ जून, २०१९ व दि. ३० ऑक्टोबर, २०१९ 

93) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग विभाग क्रमांक: टंचाई २०१९/प्र.क्र. १३१/पापु-१४, 
दिनांक २० जून, २०१९, दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ व दिनांक २२ ऑगस्ट, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील ग्रामीण व नागरी भागातील पाणी टंचाई निवारणार्थ घेण्यात येणाऱ्या 
उपाययोजनांवरील खर्च “२२४५-नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी सहाय्य” या लेखाशीर्षाखाली महसूल व 
वन विभागाकडून उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात येतो. सन २०१८-१९ च्या टंचाई कालावधीत 
केलेल्या / करावयाच्या उपायोजनांसाठी संदर्भ क्र. ४ ते ११ मधील पत्रान्वये निधी मागणीचा प्रस्ताव या 
विभागास प्राप्त झाळा आहे. सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाकरिता महसूल व वन (मदत व पुनर्वसन ) 
विभागाने त्यांच्या संदर्भाधीन क्रमांक- १२ च्या झासन निर्णयाद्वारे या विभागाकडे वितरीत केलेल्या 
निधीमधून विभागीय आयुक्‍त, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर व महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण यांनी मागणी केलेल्या निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय:- 


ग्रामीण / नागरी भागात पेयजल टंचाई निवारणार्थ शासनाने विहीत केलेल्या निकषानुसार 
विभागीय आयुक्त, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
यांना त्यांच्या विभागात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ राबविलेल्या/राबविण्यात येणा-या 
उपाययोजनांवरीलळ खर्च लेखाशिर्ष २२४५००९३ अंतर्गत रुपये ३८०९८.८२ लाख अक्षरी 
तीनशे ऐंशी कोटी, अठ्ठयाण्णव लाख, ब्याऐंशी हजार फक्त) इतका निधी प्रचलित स्थायी शासन 
निर्णयामध्ये विहीत केलेल्या अटी व शर्ती तसेच खालील अटींच्या अधीन राहून अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीद्वारे मंजूर व मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती 

१) विभागीय आयुक्‍त, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर यांनी ग्रामीण भागातील 
टंचाई अंतर्गत उपाययोजनांसाठीचा निधी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना 
थेट वितरीत करण्यात यावा. 

२) ज्या नागरी उपाययोजना महानगरपालिका /नगरपरिषद यांचे मार्फत राबविण्यात येत आहे. 
त्याकरिता विभागीय आयुक्‍त यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करावा. जिल्हाधिकारी 
यांनी सदर निधी संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालिका / मुख्याधिकारी, नगरपरिषद यांना वितरीत 
करावा. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र.१३१ /पापु-१४ 


३) 


4) 


१०) 


सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई अंतर्गत महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणा-या उपाययोजनांसाठीचा निधी संबंधित कार्यकारी 
अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांना वितरीत करण्यात यावा. 

सन २०१८-१९ या टंचाई कालावधीसाठी ग्रामीण / नागरी भागात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई 
निवारणार्थ घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांकरीता तसेच या कालावधीतील प्रलंबित देयकांच्या 
प्रवानासाठी सदर निधी वितरीत करण्यात यावा. अन्य टंचाई कालावधीतील उपाययोजनांसाठी 
सदर निधी खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 

विभागीय आयुक्‍त यांनी निधी प्राधान्याने विहिर अधिग्रहण, टँकरने पाणी पुरवठा करणे या 
उपाययोजनांना वितरीत करावा तसेच विभागीय आयुक्‍त यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावात जरी 
शासन स्तरावरुन मान्यता देण्यात आलेल्या उपाययोजनांसाठीची मागणी केली नसली तरी या 
उपाययोजनांना सुध्दा संबंधित प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशानुसार कामाच्या प्रमाणात प्राधान्याने 
निधी वितरित करण्यात यावा. 

सदर निधी सन २०१८-१९ या टंचाई कालावधीतील ( माहे ऑक्टोबर, २०१९ ते सप्टेंबर, २०१९) 
राबविलेल्या उपाययोजनांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सदर निधीमधून प्राथम्याने माहे 
मार्च, २०१९ पूर्वीची देयके पूर्णत: अदा करावीत. उर्वरित निधी ( कालावधीनिहाय पुढील कामांसाठी 
खर्ची टाकण्यात यावा). त्यानुसार उपलब्ध निधीचे विनियोजन करावे. 

सदर निधी स्वीय wish लेखा खाते (Personal Ledger Account ) अथवा बँक खात्यात न ठेवता 
तो कंत्राटदारांना थेट Electronic Clearing Services ER वितरीत केला जाईल याची दक्षता 
घ्यावी. 

निधीचे वितरण करतांना यापूर्वी संबधित उपाययोजनांना निधी वितरित करण्यात आलेला नाही 
याची खातरजमा करावी. 

ज्या नागरी तथा ग्रामीण उपाययोजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येत आहेत, 
त्या उपाययोजनांसाठीचा निधी जिल्हा परिषदेकडे वितरीत करण्यात येऊ नये. सदर निधी संबंधित 
जिल्हाधिकार्‍यांनी योजना राबविणाऱ्या संबंधित कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
यांचेकडे तात्काळ वितरीत करावा. तसेच ज्या उपाययोजना महानगरपालिका / नगरपरिषद यांचे 
मार्फत राबविण्यात येत आहेत, त्यांचेकरिता जिल्हाधिकार्‍यांनी सदर निधी संबंधित आयुक्‍त, 
महानगरपालिका / मुख्याधिकारी, नगरपरिषद यांचेकडे वितरीत करावा. 

यापुढे टंचाई निवारणार्थ घ्यावयाच्या उपाययोजनांकरिता निधीची मागणी करतांना, टंचाई 
निवारणार्थ कोणत्या प्रस्तावित उपाययोजना कोणत्या कालावधीसाठी घ्यावयाच्या आहेत, त्यासाठी 
किती निधीची आवश्‍यकता आहे याबाबत बाब निहाय मागणी तसेच चालू आर्थिक वर्षात वितरीत 
करण्यात आलेला निधी, झालेला खर्च, शिल्लक निधी इत्यादी बाबतची माहिती, तसेच त्याबाबतची 
उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावीत. त्याशिवाय भविष्यात निधी मंजूर केला जाणार याची 
नोंद घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र.१३१ /पापु-१४ 


११)सदर शासन निर्णयानुसार टॅकरद्वारे/पिण्याच्या पाणी पुरवठा करण्यासाठीच्या उपाययोजनांकरीता 
जो निधी वितरीत करण्यात आला आहे, त्यामधून देयके अदा करताना खाजगी CHAR जी.पी.एस. 
प्रणाली बसविलेली असेल व जी.पी.एस.प्रणालीवर ज्या टँकरच्या फे-यांची नोंद होईल त्याच फेऱ्या 
देयकाकरिता अनुज्ञेय राहतील. पाणी पुरवठा करणा-या ज्या टॅकरवर जी.पी.एस.प्रणाली 
बसविलेली नाही किंवा जी.पी.एस.प्रणाली बंद असल्याकारणाने टॅकर वाहतूक धारकाने टँकरच्या 
फे-या झाल्याचा दावा केला असल्यास, अशा फे-या अनुज्ञेय ठरणार नाहीत. तसेच जी.पी.एस. 
प्रणालीची नोंद होत नाही म्हणून देयके प्रमाणित करण्यात येऊ नये व अशा प्रकारे प्रमाणित 
केलेल्या देयकांसाठी निधी वितरीत करण्यात येऊ नये. 

टँकरद्वारे पाणीपुरवठा या उपाययोजनेवरील देयके जी.पी.एस. अहवालाआधारे प्रमाणित 
करुन ( सन २०१८-१९ व २०१९-२० या आर्थिक वर्षात वितरीत निधीमधून ) प्रदान केल्याचे 
प्रमाणपत्र उपयोगिता प्रमाणपत्रासोबत सादर करण्याच्या सूचना शासन पत्र दिनांक २३ ऑक्टोबर, 
२०१९ अन्वये दिल्या आहेत. त्यानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्रासोबत प्रमाणपत्रे तातडीने सादर 
करावीत. 

१२)या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई यांना Yat करण्यात आलेला निधी 
रु. ४०.६० लाख (अक्षरी चाळीस लाख साठ हजार फक्‍त) याबाबत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे 
संचालक (वित्त) (श्री. यशवंत बाबुराव पाटील ) यांच्या स्वाक्षरीने तयार केलेले व सह सचिव, पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभाग (श्री. म. बा. हजारी ) यांनी प्रतिस्वाक्षरीत केलेले देयक अधिदान व लेखा 
अधिकारी कार्यालय, मुंबई यांना सादर करण्यात यावे. संचालक ( वित्त ), (श्री. यशवंत बाबुराव 
पाटील ) यांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. तसेच सह सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, (श्री.म. बा. हजारी ) यांना 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे ”. 

१३) ज्या प्रयोजनासाठी निधी वितरीत करण्यात आला आहे, त्याबाबतची जिल्हानिहाय भौतिक प्रगतीची 
माहिती विभागीय आयुक्तांनी शासनाकडे दर महिन्यास मासिक खर्चाच्या अहवाळासोबत सादर 
करावी. निधीच्या वाटपाचे लेखे, अभिलेख विहीत कार्यपद्धतीनुसार अनुदान आहरीत व वितरीत 
करणा-या कार्यालयाच्या स्तरावर अद्ययावत ठेवण्यात यावे. त्याचप्रमाणे दरमहा होणा-या प्रत्यक्ष 
खर्चाची माहिती पुढील महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत एकत्रितरित्या शासनास सादर करावी. दर तीन 
महिन्यांनी झालेल्या खर्चाची, महालेखाकार कार्यालयात नोंदविण्यात आलेल्या खर्चाशी पडताळणी 
करुन त्याबाबतचे विहीत प्रमाणपत्र या विभागाकडे तात्काळ सादर करावे. तसेच कोणत्याही 
परिस्थितीत मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता नियंत्रक अधिका-याने घ्यावी. 
वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानातून जर काही रक्‍कम खर्ची पडणार नसेल तर ती रक्‍कम 
विहीत वेळेत शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र.१३१ /पापु-१४ 


१४ सदर निधी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातच खर्च होणे आवश्‍यक आहे.तो व्यपगत होणार नाही 
अथवा कोषागारातून आहरित करून बँक खात्यात काढून ठेवला जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. सदर निधीच्या पूर्ण रक्कमेची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तातडीने सादर करावीत. 

१५)याबाबतचा खर्च या शासन निर्णयातील निधी वितरण बाबतच्या विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे 
“मागणी क्र. सी-६, २२४५ -नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य, ०१-अवर्षण, १०२- 
पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, (९१)-राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च, (९१) (०१) 
पिण्याच्या पाण्याचा आकस्मिक निकडीचा पुरवठा (२२४५ ००९३) (दत्तमत)(वेतनेत्तर) ३१, सहायक 
अनुदाने" या उपलेखाशीर्षां उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागवावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

१६)आहरण व संवितरण अधिका-यांनी कोषागार / उप कोषागार अधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात 
येणा-या व देयकासोबत जोडल्या जाणा-या संगणक स्लीपमध्ये गौण / उपलेखाशीर्षाचा संगणक 
संकेतांकाचा न चुकता उल्लेख करावा. तसेच, कोषागारातून/ उपकोषागारातून आहरीत केलेल्या 
रकमेचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


या शासन निर्णयान्वये करण्यात येणाऱ्या निधी वितरणाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


(रक्‍कम रु.लाखात) 
अ.क्र विभागीय आयुक्त जिल्हा वाटप करावयाची 
रक्‍कम 
हिं कोकण ठाणे ५६३.८१ 
रत्नागिरी ५९७.९० 
एकूण कोकण विभाग ११६१.७१ 
२ नाशिक अहमदनगर ४१८६.०४ 
एकूण नाशिक विभाग ४१८६.०४ 
३ पुणे पुणे ४१७०.४० 
सातारा १६०५.२६ 
एकूण पुणे विभाग ५७७५.६६ 
४ औरंगाबाद औरंगाबाद ८९२३.४८ 
बीड ४०४६.६६ 
परभणी ४२३.३७ 
हिंगोली ४२९.७६ 
नांदेड २८९८.७४ 
उस्मानाबाद १०७५.२७ 
लातूर ११८९.६२ 
एकूण औरंगाबाद विभाग १८९८६.९० 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र.१३१ /पापु-१४ 


षु अमरावती अमरावती ११५०.५० 
अकोला ४९९.३० 
बुलडाणा १६०६.८३ 
यवतमाळ ५२३.८० 
एकूण अमरावती विभाग ३७८०.४३ 
द नागपूर नागपूर १८५३.०६ 
वर्धा ७३७.२८ 
गोंदिया ११४.७४ 
भंडारा ६२८.८५ 
चंद्रपूर €20,93 
गडचिरोली १३.४२ 
एकूण नागपूर विभाग ४१६७.४८ 
७ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ४०.६० 
( मौजे बारागांव पिप्री व ६ गांवे पाणी 
पुरवठा योजना) 
एकूण महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ४०.६० 
एकूण ३८०९८.८२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९११०२१४४४०८१३२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Mahendra 
Babusing Hajari 


Digitally signed by Mahendra Babusing Hajari 
DN: c=IN, o=Government of maharashtra, 
ou=Water supply & Sanitation, 
postalCode=400032, st=Manipur, 
2.5.4.20=2a61 1aa6775332ae4fb220e8dd3ec1 
1f80d6b95fec14b729156665cff860b06b, 
cn=Mahendra Babusing Hajari 

Date: 2019.11.02 14:50:35 +05'30' 


(महेंद्र हजारी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र.१३१ /पापु-१४ 


३. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव (ग्रा.वि.), ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. सचिव, महसूल (मदत व पुनर्वसन) विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई, 
८. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / HBT व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, अहमदनगर, पुणे, सातारा, 
औरंगाबाद, बीड, 
परभणी, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, 
नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली. 

१२. विभागीय आयुक्‍त (सवी 

१३. जिल्हाधिकारी, ठाणे, रत्नागिरी, अहमदनगर, पुणे, सातारा, औरंगाबाद, बीड, परभणी, 
हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, नागपूर, 
वर्धा, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली. 

१४.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे, रत्नागिरी, अहमदनगर, पुणे, सातारा, 
औरंगाबाद, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, अकोला, 
बुलडाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली. 

१५. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, ठाणे, रत्नागिरी, 
अहमदनगर, पुणे, सातारा, औरंगाबाद, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद, 
लातूर, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर व 
गडचिरोली. 

१६. मुख्याधिकारी (सर्व) 

१७. मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव 

१८. मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव 

१९. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२०. सह सचिव (पापु-१४), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२१. पापु-१४ संग्रहासाठी. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


